शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात येणा-या H AVY या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन संचालनालयातील 
तीन वैमानिकांना पाठविणेबाबत.--शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. विचासं-१११८/१ /प्र.क्र.८०/२८-अ, 


वाचा : 


शासन शुध्दीपत्रक: 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : १३ मे, २०१९. 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/ 
२८-अ, दिनांक 94 एप्रिळ,२०१९ 


उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाकरीता नक्षलविरोधी 
अभियानाकरीता नागपूर येथे स्थित करण्यासाठी ५१४५ हे बहुउद्देशिय नविन हेलिकॉप्टर करण्याचे 


प्रस्तावित आहे. त्यासाठी फ्रान्स येथील "एअरबस हेलिकॉप्टर" या उत्पादक कंपनीकडून शासकीय 
वैमानिकांना DGCA/EASA मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणासाठी शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर झासन निर्णया सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मधील "प्रतिवैमानिक खर्चाच्या" रकान्या मधील 
"निवास खर्च" व "दैनिक भत्ता" या खर्चाच्या बाबीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


खर्चाची बाब प्रतिवैमानिक खर्च तीन वैमानिकांच्या 
प्रशिक्षणाकरीता येणारा 
एकूण खर्च 
निवास खर्च वर्थ-एपरा”० 140X 23 दिवस Euro २९,९४० 
(जो कमी असेल तो) = Euro 3220 
मॅनचींग- Euro १३०%52 दिवस 
(जो कमी असेल तो) ) = Euro 6760 
एकूण दिवस 75) = Euro 9980 
खर्चाची बाब प्रतिवेमानिक खर्च तीन वैमानिकांच्या 
प्रशिक्षणाकरीता येणारा 
एकूण खर्च 
दैनिक भत्ता डॉलर १०० प्रात दिवस Euro २०१३७.५० 
एकूण ७५ X १००- ७५०० डॉलर 
(९ डॉलर ०.८९५ Euro किंवा प्रत्यक्ष दर) 
७५०० X 0.284 (किंवा प्रत्यक्ष दर) ६७१२.५० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०५१३१७११४०२९०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandhya Ashok ५५५५ 
Bageshwar 


(सं.अ.बागेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
३. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
४. महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


